महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील 
जिल्हा शल्य चिकीत्सक/विशेषज्ञ संवर्गात 
नामनिर्देशानाने देण्यात आलेल्या पदस्थापनेमध्ये 
अंशत: बदल करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः नामनि-१४२३/प्र.क्र.२००/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
तारीख: १४ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा:- 
१) सा.आ.वि., शासन आदेशा क्रमांकः नामनि-१४२२/प्र.क्र.४१३/सेवा-२, दि.२८.०४.२०२३ 
२) सा.आ.वि., शासन आदेशा क्रमांकः नामनि-१४२२/प्र.क्र.४०९/सेवा-२, दि.२८.०४.२०२३ 
३) सा.आ.वि., शासन SST क्रमांकः नामनि-१४२२/प्र.क्र.४१३/सेवा-२, दि.२८.०४.२०२३ 
४ सा.आ.वि., शासन ASST क्रमांकः नामनि-१४२३/प्र.क्र.०२/सेवा-२, दि.२८.०४.२०२३ 
प्रस्तावना: - 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील जिल्हा शल्य चिकीत्सक/विशोषज्ञ संवर्गातील (वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७००) पदांवर संदर्भाधीन शासन 
आदेशान्वये उमेदवारांची नामनिर्देशनाने नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील खालील वैद्यकीय 
अधिकारी यांच्या नामनिर्देशनाने नियुक्तीच्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या विनंतीनुसार स्तंभ क्र.(४) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
अंशत: बदल करण्यात येत आहे. 


क्र अधिकाऱ्यांचे नाव संदर्भाधिन आदेशान्वये नामनिर्दैशानाने सुधारित पदस्थापना 
दिलेली पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
a डॉ.किरण बळीराम वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण वैद्यकीय अधीक्षक, स्त्री रुग्णालय, 
सोनवणे रुग्णालय, शहादा जि.नंदुरबार | जळगाव 
२. | डॉ. निकीता अशोक वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण अधीक्षक, बी.जी.रुग्णालय, गोंदिया 
पोयाम रुग्णालय, सावली जि.चंद्रपूर 


३. | डॉ.संतोष बाबुराव राऊत | वैद्यकीय अधिकारी (शस्त्रक्रिया), | वैद्यकीय अधिकारी (शस्त्रक्रिया), 
सामान्य रुग्णालय,बुलळडाणा  । सामान्य रुग्णालय, अमरावती 
a डॉ.स्मीता प्र.ग्जभिये । वै.अ. (स्रीरोग व प्रसुतीतज्ञ), स्री | वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग व 


रुग्णालय, गडचिरोली प्रसुतीतज्ञ,, डागा स्मृती रुग्णालय, 
नागपूर 
५. | डा.माधुरी भगत शरिरविकृती शास्त्रज्ञ, सामान्य । शरिरविकृती शास्त्रज्ञ, वि.सं.सेवा 
रुग्णालय, खामगाव रुग्णालय, अमरावती 


जि.बुलडाणा 


शासन Beal क्रमांकः नामनि-१४२३/प्र.क्र.२००/सेवा -2, दि.१४ ऑगस्ट, 2023. 


क्र घिकाऱ्यांचे नाव संदर्भाधिन आदेशान्वये नामनिर्देशञनाने सुधारित पदस्थापना 
दिलेली पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
६. | डॉ.वेणूगोपाल वै.अ.(कान, नाक, घसा), जिल्हा | वै. अ., ग्रामीण रुग्णालय,धर्माबाद, 
ओंकारचंद्र पंडीत रूग्णालय, परभणी जि.नांदेड 
(तात्पुरता संवर्ग बदल करुन) 
शि डॉ.चकोर मकरंद रोकडे | शरिरविकृती शास्त्रज्ञ, सामान्य । शरिरविकृती शास्त्रज्ञ, सामान्य 
रुग्णालय, गडचिरोली रुग्णालय, वर्धा 
८. | डॉ. अमोल आत्माराम । शारिरविकृती शास्त्रज्ञ, सामान्य . अ., ग्रामीण रुग्णालय, वळसंग, 
कापसे रुग्णालय, सातारा जि.सोलापूर 
(तात्पुरता संवर्ग बदल करुन) 
२.  नामनिर्देशनाने नियुक्तीच्या इतर अटी व शर्ती संदर्भाधिन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 
३. SMa तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१४११३८१११३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


q 
pall 
A Oo * 


Ye woaeowwrere vee TPS DE wa 


NSM SX 


vo 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VASANT PANDURANG 
D 


GAIKWAI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


PA N D RA N 2.5.4.20=6762a1c7f462bd961625d44d6971d 
¢2c9f06f3437a7£750c414e77ec2b7f466d, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7C7 1DE18A037CE1808BB4E1B 

G GAI KWA D A5462D93EB69C5FEB96700EDA8ADF 1B3C9C 
753F8, cn=VASANT PANDURANG GAIKWAD 
Date: 2023.08.14 15:13:56 +05'30' 

(व.पां.गायकवाड) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई . 
संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, (सर्व 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 


जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सवी. 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः नामनि-१४२३/प्र.क्र.२००/सेवा -2, दि.१४ ऑगस्ट, २०२३. 


१०) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१२) मा.मंत्री (आरोग्य) / मा. राज्यमंत्री (आरोग्य), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

१३) अपर मुख्य सचिव/सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहायक 
) 
) 
) 


१४) सर्व सहसचिव/उपसचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहायक 
१५) सर्व संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा (१) यांच्यामार्फत) 
१६) निवड नस्ती (सेवा-२) 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


